मुंबई पोळीस दलाकरिता "माऊंटेड पोलीस" 
या युनिटची प्रलंबित देयके अदा करण्यास 
कार्योत्तर मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-३११८/प्र.क्र.१३२/पोल-३ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ डिसेंबर, २०२३. 

वाचा :- 

१. शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक : पीओ-३११८/प्र.क्र.१३२/पोल-३, दि.२८.०२.२०१९. 

२. शासन शुद्धिपत्रक, गृह विभाग, क्रमांक: ओपीओ-३१२०/प्र.क्र.५४/पोल-३, दि.२५.०५.२०२१. 

३. पोलीस उप आयुक्त,सडास्त्र पोलीस मरोळ कार्यालयाचे क्र:ः0.//.७४/ 

DCP/LA8/STENO/ 2022, दि.२९/०४/२०२२ रोजीचा प्रस्ताव. 
४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.व्यअस-२०२२/प्र.क्र.१२०/अर्थसंकल्प, दि.१९.१०.२०२२ 
प्रस्तावना :- 

मुंबई पोळीस दलाकरिता ३० अश्वांसह "माउंटेड पोलीस" या नवीन घटकाच्या निर्मितीस व 
त्यासाठी येणा-या आवर्ती व अनावर्ती खर्चास संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे. 

कोवीड-१९ च्या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे दि.२०/०३/२०२० रोजी पासून संपूर्ण 
लॉकडाऊन करण्यात येवून अनेक निर्बंध घालण्यात आले. त्याचप्रमाणे शासकीय कार्यालयातील 
कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती कमी करण्यात आल्याने, तसेच २३ मार्च नंतर अधिदान व लेखा कार्यालयाने 
कोवीड-१९ करिता खर्च केलेल्या देयका व्यतिरीक्त इतर कोणत्याही प्रकारचे देयके स्विकारली 
नाहीत. यास्तव सन २०१९-२०२०, सन २०२०-२०२१ व सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षात sara 
खाद्य,औषधे,सॅडळलेरी साहित्य, सफाई कामगार, प्रशिक्षण, ado, अश्व खरेदी, लसीकरण व 
आकस्मिक खर्च यांची देयके पारित करून घेणे sey न झाल्याने प्रलंबित होती. 

पोलीस उप आयुक्त, सडास्त्र पोलीस मरोळ, मुंबई कार्यालयामार्फत माउंटेड पोलीस युनिटचे 
देयके लेखा व अधिदान कार्यालयात सादर करण्यात आली होती. त्यापैकी अश्व खरेदी,सॅडलेरी 
साहित्य,अश्वांचे खाद्य,तबेल्याची साफसफाई कामगार, साफसफाईसाठी लागणारे साहित्य आणि 
अश्वांचे औषधे व लसीकरण असे एकूण ५४,८३,५४८/- रूपयेची बिळे अधिदान व लेखा कार्यालय 
यांचेकडून मंजूर करण्यात आली असून, उर्वरित देयकाबाबत शासन निर्णयामध्ये तरतुद नसल्याने 
रूपये २३,४१,८०९/- ची देयके प्रलंबित राहिलेली आहेत. 

त्यानुसार पोलीस उप aya Care UST मरोळ कार्यालयाने संदर्भाधीन क्र.३ च्या 
पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने उपरोक्त नमूद रु.२३,४१,८०९/- इतक्या खर्चास 
मान्यता देऊन, माउंटेड पोलीस युनिटचे सन २०१९-२०२०, २०२०-२०२१, २०२१-२०२२ या वर्षातील 
प्रलंबित देयके माउंटेड पोलीस युनिटसाठी संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.१ अन्वये मंजूर केलेल्या 
अनुदानातून खर्च करण्यास कार्योत्तर मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने 
शासनाने खालील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-३११८/प्र.क्र.१३२/पोल-३ 


शासन निर्णय:- 


प्रत, 


अपर पोलीस आयुक्त, Gara Tres दल यांच्या अधिपत्याखालील पोलीस उप आयुक्त, 
सडास्त्र पोलीस, मरोळ, मुंबई यांच्या अखत्यारित कार्यरत असलेल्या "arses पोलीस" या युनिटची 
रु.२३,४१,८०९ /- ची खालील देयके अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये कार्योत्तर मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


२.  "माठंटेड पोलीस" या युनिटच्या प्रलंबित देयकांबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 
प्रलंबित राहिलेली देय 
अ.क्र खर्च करण्यात आलेल्या बिलांचा तपशील किमत (रु) 
a नालबंदी १,४४,०००/- 
२ हार्स Soa (पंजाब ते मुंबई बाय रोड आणण्याकरीता १,०१,४१४/- 
झालेला खर्च 
३ वाहतूक खर्च २०,०२५/- 
कार्यालयीन कामकाजा करिता लागणारे रजिस्टर्स १६,२९६/- 
षु मॅन्युअल प्रुफरिडींग ५,०००/- 
& संडेलेरी साहित्य (अश्व व अश्वस्वाराचे साहित्य) ५,१०,७५०/- 
तात्पुरता तबेला बांधण्यासाठी आलेला खर्च १५,४४,३२४/- 
एकूण रु.२३,४१,८०९/- 


३. या प्रकरणी होणारा खर्च "मागणी क्र.बी-१, २०५५(०२)(०१) शहर पोलीस आस्थापना (२०५५ 
००९७), ५०-इतर खर्च" या लेखा शिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. - Brame निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. व्यअस-२०२२/प्र.क्र.१२०/अर्थसंकल्प-२, 
दि.१९ ऑक्टोबर, २०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार 
त्यातील विहित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून, निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२१५१५३३४२७४२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RUPALI SANJOG KABARE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=825ec39543f0d33deccec30f6ca54b1adc430443efecS5 
£07e98dc173423779d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=5CB43A03D973FF96AABBF02A74864A468 1399F 
E663D8FBDE0441A596BEB3ACDD, cn=RUPALI SANJOG KABARE 


Date: 2023.12.15 15:33:35 +05'30' 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


१) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


४) अपर मुख्य सचिव (वित्त),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-३११८/प्र.क्र.१३२/पोल-३ 


६) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

९) अपर पोलीस आयुक्‍त, सशस्त्र पोलीस दल, मुंबई. 

१०) पोलीस उपायुक्त, सशस्त्र पोलीस, मरोळ, मुंबई. 

११) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१२) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

१३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

१५) वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा-१/आ.पु.क. 

१६) निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


